बाह्ययंत्रणेद्ठारे (आऊटसोसिंग) सुरक्षा रक्षकांच्या 
सेवा घेण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१२२/१९/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २२ जानेवारी, २०२१. 

वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांक: उद्योग, ऊर्जा व कामगार क्र. एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६. 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०२.०८.२०१६ 
शासन निर्णय क्रमांकः विधी व न्याय विभाग क्र. पदनि-२५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दि.१९.०३.२०१४ 
शासन निर्णय क्रमांकः संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आसंमुं/अनुदान/२०२०-२०२१/वेतन/ २०२०/आयु-४(२)/८५७३ , दिनांक २५.०८.२०२०. 
प्रस्तावना - 

रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु.), वरळी, मुंबई येथील महाविद्यालयाच्या परिसरातील 
शासकीय इमारती, औषधी उद्याने व इतर साधन सामुग्री, शासकीय मालमत्ता विचारात घेता, उप अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई-१८, यांनी कळविल्याप्रमाणे १२ सुरक्षा रक्षकांची आव्यकता 
आहे. सदर १२ सुरक्षा रक्षकांपैकी बाहय यंत्रणेद्वारे नेमण्यात आलेल्या ०३ पहारेकरी यांच्या मासिक 
वेतनापोटी येणाऱ्या खर्चास यापूर्वीच मान्यता देण्यांत आली आहे. उर्वरित नेमावयाच्या ०९ सुरक्षा रक्षकांच्या 
मासिक वेतनापोटी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


१ 


— 


२ 
३ 


— "> 


8 


— 


शासन निर्णय - 
रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु.), वरळी, मुंबई येथील महाविद्यालयाच्या परिसराच्या 


सुरक्षेसाठी ०९ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध होण्याकरिता जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे 
मागणी करावयाची असल्याने सदर ०९ सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावरिळ मासिक अंदाजित रु.२,२५,०००/- 
(रु.दोन ळाख पंचवीस हजार फक्‍त) व वार्षिक खर्च अंदाजित रु.२७,००,०००/- (रु. सत्तावीस लाख फक्त) 
खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल,२०१५ अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८-भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१२२/१९/आयु-२ 


अनु.क्र.११ अनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 
मागणी क्र.एस-१ 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
F909 | आयुर्वेदीक 
(09) रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु), मुंबई 
(०१) (२२१० १९६६) 
शिकार ० कंत्राटी सेवा 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१२२८५५३३१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ASHVINI 
ARVIND 
MOON 


Digitally signed by ASHVINI ARVIND MOON 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=256f9c04db2775105e35722d86c7 
abf921f1e2b3ce0814ddf12f61298e6b8df8, 
seriaINumber=5b80e03b84ee853744d973 
98ce98dea1b57 1f29e3698196de1076d43e 
3407b3b, cn=ASHVINI ARVIND MOON 
Date: 2021.01.22 16:05:49 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई (यांना विनंती करण्यात येते की, वित्त विभागाने याबाबत 
वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे व तरतुदींचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.) 

२. अधिष्ठाता, रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय (आयु.), वरळी, मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


६. निवडनस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


